राज्य योजना सन २०२१-२२ 

निसर्ग संरक्षण व वन्यपश्ु व्यवस्थापन 
(२४०६-०७७५) या योजनेतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- १२.२१/प्र.क्र. ३३७/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०६.०४.२०२१. 
२. वित्त विभाग, ams परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 


दिनांक २४.०६.२०२१ 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक : कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.६८/२७२/२०२१-२२, दिनांक ०७.१०.२०२१. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४.१०.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षाकरिता निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु व्यवस्थापन (२४०६-०७७५) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. २०००.०० लक्ष नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र. १, २ व ४ चे परिपत्रकान्वये सन २०२१-२२ मध्ये निधी वितरणाच्या अनुषंगाने 
मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. 


संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु व्यवस्थापन (२४०६-०७७५) या योजनेतंर्गत 
रू. ९२३.१६ लक्षचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केळे असून त्या अनुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १, २ व ४ चे परिपत्रक विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये 
केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन निसर्ग संरक्षण व GTA] व्यवस्थापन (२४०६-०७७५) या 
लेखाशिर्षातर्गत खालील तक्त्यात दर्डविल्याप्रमाणे विविध उद्दीष्टान्वये रु. ४७५.०० लक्ष इतका 
निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार खालील अटी व शा्तींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 


(रु. लाखात) 
उद्दिष्ट शिर्ष सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करावयाचा निधी. 
०२-मजुरी ३४३.०० 
२१-पुरवठा व सामग्री ९०.०० 
५०-इतर खर्च ४२.०० 


एकूण ४७५.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- १२.२१/प्र.क्र.३३७/फ-१ 


।. सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन २०२१-२२ मध्ये लेखाशिर्ष मुख्य लेखाशिर्ष 
२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, ११० - वन्यजीवाचे संवर्धन (००) (०२) निसर्ग संरक्षण व 
FRA] व्यवस्थापन (२४०६ ०७७५) अंतर्गत उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे 
प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 


॥. संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रामध्ये नमूद कार्यबाबींचा सदर योजनेमध्ये समावेश होत असल्याची 
खातरजमा करुन प्रस्तावातील नमूद कार्यबाबींची निकड लक्षात घेवून प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निधी वितरीत 
करावा. 


॥. योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केळेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची करण्यात यावा. 


॥/. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत 
केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 


V. वित्त विभागाने साहित्य व इतर खरेदीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या प्रचलित 
शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करुन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निधी वितरीत करावा. 


Vi. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१ व वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ चे 
काटेकोर पालन करावे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४.०६.२०२१ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२२१५३६२५५७१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
SIDDESH TUKARAM : 


SAWARDEKAR  : 
(सिध्देशा सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- १२.२१/प्र.क्र.३३७/फ-१ 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुर्व, नागपुर. 


५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अमरावती. 


६. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 


७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचाळक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर. 


८. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अमरावती. 
९. उपसंचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 


१०.महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 


११.ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKK 


शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी : १२.२१/प्र.क्र. ३३७/फ-१, दिनांक : 22.92.2029 रोजीच्या 


सोबतचे विवरणपत्र. 
अ.क्र. | वनवृत्त विभाग प्रस्तावित रक्‍कम. 
(रु. लाखात) 
अमरावती उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अमरावती. । २५.१७ 
२ ।अपर प्रधान मुख्य | वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा- | ३९३.५२ 
वनसंरक्षक (वन्यजीव), | अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर . 

३ | Yd, नागपुर मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेच | ५०४.४७ 
ae प्रकल्प, नागपूर अंतर्गत 
उपसंचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपूर 
करीता. 

एकूण | ९२३.१६ 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


